महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 
योजना (MEMS) राज्यात 
राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादारा 
बरोबर करण्यात आलेल्या करारास 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.९६/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक: २५ मे, २०२१. 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. २२४ / 
आरोग्य-३, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ 
२०१६/ आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 


प्रस्तावना:- 

कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आपदग्रस्तास पहिल्या सुवर्ण तासात वैद्यकिय 
मदत उपलब्ध होवून त्याचे प्राण वाचविण्यासाठी अत्याधुनिक वैद्यकिय उपकरण व सुविधांसह 
सुसज्ज अशा रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्याकरीता शासन निर्णय दिनांक 
२८.१०.२०१० अन्वये तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवापुरवठादाराची निवड 
करण्याकरीता निविदा समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर निविदा समितीने मेसर्स 
बी.वी.जी. इंडिया यांनी सादर केलेली एकमेव निविदा पात्र ठरवून संपूर्ण राज्यात २३३ अँडव्हान्स 
लाईफ सपोर्टिंग आणि ७०४ बेसिक लाईफ सपोर्टिंग अशा एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची आपत्कालीन 
प्रतिसाद सेवा पुढील पाच वर्षात राबविण्यासाठी दिनांक २८.०३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये 
अन्वये कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याने सदर योजना राज्यामध्ये सन २०१४ पासून कार्यान्वित 
करण्यात आली. त्यानंतर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सेवा पुरवठादाराची पाच वर्षाची मुदत 
जानेवारी, २०१९ मध्ये संपुष्टात आली आहे. मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक ११.१२.२०१८ च्या बैठकीत 
सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत 
केली, त्या समितीने दि.३१.०८.२०१९ रोजी दिलेल्या अंतिम अहवालानुसार समितीने सदर 
करारातील मुळ अटी व शर्ती नुसार सेवा पुरवठादारास सदर करार संपुष्टात आल्यापासून पुढील ५ 
वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्याची शिफारस करण्यात आली.त्यानुसार निर्णय घेण्याच्या दरम्यान 
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने सदर योजनेस मान्यता देण्याकरीता धारीका 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.९६/आरोग्य-२ 


मा.राज्यपाल महोदयांना पाठविण्यात आली त्यास मा.राज्यपालांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर 
मा.राज्यपाल महोदयांनी मान्यता fest असली तरी, सद्यस्थितीत राज्य सरकार स्थापन झाले 
असल्याने सर्व धोरणात्मक निर्णय फेरसादर करण्याचे नवीन सरकाराने आदेशा दिले. त्यामुळे सदर 
निर्णय मा.मुख्यमंत्री महोदयांना सादर HS असता सदर प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ व 
निर्णयासाठी सादर करण्याचे निदेश दिले. त्यानुसार मा.मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयानुसार 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा या योजनेस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री 


क्रमांक १०८ च्या सुसज्ज रुग्णवाहीकांची सेवा विनाखंड सुरु राहण्यासाठी समितीच्या 
शिफारसीनुसार तसेच मा.राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाने 


दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार खालील अटी व शर्ती नुसार पुढील पाच वर्षाकरीता अंतिम मुदतवाढ 


देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सद्यस्थितीत कोविड महामारीमुळे राज्यात उद्धवलेळी अपवादात्मक परिस्थितीमुळे 


महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा योजनेस समितीच्या शिफारशीनुसार तसेच मा. 


राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील ५ वर्षाकरीता म्हणजेच 


दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत या कालावधीकरीता जुन्या सेवापुरवठादारास 


अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२) सदर सेवापुरवठादारास सन २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार ALS रुग्णवाहिकेकरीता 


रु.२,५२,१४६/- दरमहा दर व BLS रुग्णवाहिकेकरीता रु.२,३५,१६६/- च्या दरामध्ये 


दरवर्षी ८ टक्के दराने दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत दरवाढ देण्यात यावी. 


३) सदर मुदत संपण्यापूर्वी दि.०१ फेब्रुवारी,२०२४ पासून पुढील कालावधीकरीता नवीन सेवा 


पुरवठादार निवडीबाबतची ई-निविदा प्रक्रिया दिनांक ३१ जानेवारी, २०२४ पूर्वी पूर्ण करुन 


नवीन सेवापुरवठादाराची निवड करण्यात यावी. 


४) त्याचप्रमाणे सदर सेवापुरवठादारास दि.०१.०२.२०१९ ते ३१.०१.२०२४ या कालावधीकरीता 


समितीच्या शिफारशीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शार्तीमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल 


करण्याचे अधिकार आरोग्य विभागास राहतील. 


५) सदर मुदतवाढ दिल्यानंतर दर सहा महिन्यांनी सेवा पुरवठादाराव्दारे देण्यात येणाऱ्या 


सेवेचा आढावा घेण्यात येईल व सदर सेवा समाधानकारक नसल्यास सेवा खंडीत करुन 


पृष्ठ ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.९६/आरोग्य-२ 


निविदा प्रक्रियाव्दारे नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे 
राहतील. 


उपरोक्त मा.मंत्रिमंडळासमोर झालेल्या निर्णयानुसार सदर सेवा पुरवठादारास मान्यता सन 


२०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार देण्यात आल्यामुळे पुढील पाच वर्षाकरीता दरमहा रुग्णवाहिकांचा 
आवर्ती खर्च खालीलप्रमाणे दराने अदा करण्यात यावा. 


अ.क्र वर्ष रुग्णवाहिका (ALS) (रुपये) | रुग्णवाहिका (BLS) (रुपये) 
२०१८-१९ दरसूची दर २,५२,१४६ २,३५,१६६ 
he २०१९-२०२० २,७२,२३१८ २,५३,९७९ 
२ | २०२०-२०२१ २,९४,१०३ २,७४,२९८ 
३ | २०२१-२०२२ ३,१७,६२३१ २,९६,२४१ 
४ | २०२२-२०२३ ३,४३,०५२ ३,१९,९४१ 
५ | २०२३-२०२४ ३,७०,४८५ ३,४५,५३६ 


२. रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशिळ दरमहा शासनास सादर 


करण्यात यावा. दंडाची आकारणी झाली असल्यास, ३० टक्के च्या उर्वरित देयकामधून वसूल 
करण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय मा.राज्य मंत्रिमंडळाची दि.०५ मे, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
विषय क्रं.६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


४. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८००, इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा 


कार्यक्रम (०१) (१०- ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना-महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय 
सेवा,(२२१०४६८९) - १३ कार्यालयीन खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च चालू वित्तीय वर्षासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सेवा पुरवठादारासोबत यापूर्वी करण्यात आलेल्या करारातील अटी व ad नुसार तसेच 
शासन निर्णयातील मुद्या क्र.४ अन्वये समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेवून दि.०१.०२.२०१९ 
ते दि.३१.०१.२०२४ या कालावधीकरीता आवश्यक तो करारनामा सहसंचालक,आरोग्य सेवा 


पृष्ठ ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.९६/आरोग्य-२ 


(खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी करावा. सदर करारनामा 


करताना झासनाची मंजूरी घेण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०२१०४२८ 4932080499 असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R (0 ५ h a Nn | Digitally signed by Roshani Dinesh 


Kadam Patil 
DN: c=IN, o=Government Of 


D | Nn e ५ h Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d4 


Ka d am soning ener 
p a t | | ee +05'30' 
(रो. दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.मंत्री,(सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


८. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


-0 
— 
es 


विधानभवन, मुंबई. 
सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई -२१ 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 

. महाळेखापाळ, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१७. 
१८. 


सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क्र.९६/आरोग्य-२ 


१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१. नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

२२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

२३. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवड नस्ती (आरोग्य - ३). 


पृष्ठ ५पैकी५ 


